नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणी करिता रु.१०० कोटी निधी वितरित 
करणेबाबत (सन २०१९-२०) 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नादेकू-४६१९/प्र.क्र.३०/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक: १५ एप्रिल, २०१९ 
वाचा:- 
१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. हअप्र-७१६/प्र. क्र. ८२/राकृवियो कक्ष, दि. १७/०१/२०१९ 
२. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, कार्यालयाचे पत्र क्र.नादेकृसंप्र/१९-२०/प्र.क्र.१४७/२०१९, 
दि.०३/०४/२०१९ 

प्रस्तावना:- 

विदर्भ व मराठवाड्यातील हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेली ४२१० गावे आणि विदर्भातील 
पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे, अशा एकूण ५१४२ गावांमध्ये ६ वर्ष कालावधीत जागतिक 
बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू. ४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प 
राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सदर गावांमध्ये हवामान बदलास अनुकूल शोती पद्धती विकसित 
करण्याच्या हेतूने प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये टप्प्या-टप्प्याने प्रकल्प राबविण्यात येत असून गावांचे सूक्ष्म 
नियोजन आराखडे तयार करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे. या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या 
गावांमध्ये विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता सन २०१९-२० मध्ये प्रथम टप्प्यात रुपये १०० कोटी निधी 
उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 
शासन निर्णय: 

१. सन २०१९-२० करिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई, यांना प्रकल्पांतर्गत 
विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता रु. doo कोटी निधी (रुपये WAR कोटी फक्त) अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत असून सदर वितरीत करण्यात येत असलेल्या 
निधीपैकी बाह्य हिळऱ्याच्या व राज्य हिछ्याच्या निधीचा तपशील खालील प्रमाणे : 


बाह्य हिउड्याचा निधी (9०%) राज्य हिऱ्ड्याचा निधी (३०%) एकूण वितरीत निधी. 
रु. ७० कोटी रु. ३० कोटी रु. १०० कोटी 


२. परिच्छेद क्र. १ येथील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता बाह्य 
हिळ्याचा रु. ७० कोटी निधी (रुपये सत्तर कोटी फक्त) वितरीत करण्यात येत असून तो प्रकल्पाच्या बाह्य 
हिळ््याच्या पुढील लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२० मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 

मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१ पीक संवर्धन, 

(११५) लहान /सिमांत शहोतक-यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 

(००) (०२) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (बाह्य हिस्सा ७०%) (२४०१ ५६४६) 
३३- अर्थसहाय्य 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-४६१९/प्र.क्र.३०/८-ओ 


३. परिच्छेद क्र. १ येथील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता राज्य 
fea रु. ३० कोटी निधी (रुपये तीस कोटी फक्त) वितरीत करण्यात येत असून त्याचा बाबनिहाय तपशील 
पुढीलप्रमाणे: 


बाब वितरीत निधी 
०१- वेतन ३,८३,३३,३३३/- 
०३- अतिकालिक भत्ता 33,333/- 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३,००,०००/- 
१०- कंत्राटी सेवा ५,००,००,०००/- 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च २५,००,०००/- 
१२- विदेश प्रवास खर्च ६,६६, ६६(७/- 
१३- कार्यालयीन खर्च ७६, ६६, ६६७/- 
१४- भाडेपट्टी व कर ५०,००,०००/- 
१७- संगणक खर्च ५०,००,०००/- 
२६- जाहिरात व प्रसिध्दी ६६,६६,६६७/- 
२८- व्यावसायिक सेवा ५,००,००,०००/- 
३०- इतर कंत्राटी सेवा ५,००,०००/- 
३३- अर्थसहाय्य 93,33,33,333/- 

एकूण ३०,००,००,०००/- 


उपरोक्त प्रमाणे वितरीत रु. ३० कोटी निधी प्रकल्पाच्या राज्य हिऱ्याच्या पुढील लेखाशीर्षाखाली सन 
२०१९-२० मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा 


मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१ पीक संवर्धन, 
(११५) लहान /सिमांत शेतक-यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 
(००) (०३) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (राज्य हिस्सा ३०%) (२४०१ ॥६५५) 
०१- वेतन 
०३- अतिकालिक भत्ता 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 
१०- कंत्राटी सेवा 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च 
१२- विदेश प्रवास खर्च 
१३- कार्यालयीन खर्च 
१४- भाडेपट्टी व कर 
१७- संगणक खर्च 
२६- जाहिरात व प्रसिध्दी 
२८- व्यावसायिक सेवा 
३०- इतर कंत्राटी सेवा 
३३- अर्थसहाय्य 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


Gq, 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ-४६१९/प्र.क्र.३०/८-ओ 


. या शासन निर्णयाव्दारे उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या रु. Joo कोटी निधी (रुपये saz कोटी फक्त) 


निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, 
मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 
प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मुंबई यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. 


. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर प्रतिपूर्ती मिळवावी 


व मिळालेल्या प्रतीपुर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 


. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कामाचा मासिक प्रगती अहवाल शासनास सादर करावा. 
. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३ दि.०१ एप्रिल, २०१९ नुसार विहीत 


केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार 
हा शासन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०४१५१५४७५१५२०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरिने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF 
S h | | ka nt Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe19b8965025d482b1 beeOfffaaé 
2085c34db6bfd8c, 


C h a n d fa ka nt A n d e serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2 
ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2019.04.16 11:44:16 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, मुंबई 
६. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक (नियोजन व प्रक्रिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 
११. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय -१/अथसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१२. कार्यासन २-अ कृषी व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 

१३. मा. मंत्री (कृषि), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


